सातव्या वेतन आयोगामध्ये, तीन लाभांच्या 
सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या 
अनुज्ञेयतेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 


शासन शुद्धीपत्रक, क्रमांकः वेतन-१११९ /प्र.क्र.०३ /२०१९/सेवा- ३ 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२ 


वाचा- 


दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२२. 


9) शासन निर्णय क्रमांक: वेतन-१११९/प्र.क्र.०३/२०१९/सेवा-३, दिनांक ०२ मार्च, २०१९ 


प्रस्तावना - 


वित्त विभागाच्या समक्रमांकाच्या दि.०२.०३.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक (ix) 


मधील 


“ज्या कर्मचारी/अधिकारी यांना यापूर्वीच्या योजनेनुसार पदोन्नतीच्या साखळीतील पदावर दि. 
०१.०१.२०१६ पूर्वीच पहीला लाभ मंजूर केला आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना त्यांची १२--८ अशी २० वर्षाची 
सेवा, ही दि. ०१.०१.२०१६ पूर्वी पूर्ण होत असल्यास, संबंधितास दुसरा लाभ (Second benefit on 
promotional post) दि. ०१.०१.२०१६ पासून पात्रतेनुसार अनुज्ञेय ठरेल.” 

या उपपरिच्छेदाखालील तक्त्यामध्ये सुधारणा करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. सदर 


प्रकरणी आता सदर तक्त्यात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


शासन शुद्धीपत्रक - 


ज्या कर्मचारी/अधिकारी यांना यापूर्वीच्या योजनेनुसार पदोन्नतीच्या साखळीतील पदावर दि. 
०१.०१.२०१६ पूर्वीच पहीला लाभ मंजूर केला आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना त्यांची १२--८ अज्ली २० वर्षाची सेवा, 
ही दि. ०१.०१.२०१६ पूर्वी पूर्ण होत असल्यास, संबंधितास दुसरा लाभ (Second benefit on promotional 
post) दि. ०१.०१.२०१६ पासून पात्रतेनुसार अनुज्ञेय ठरेल. 


या परिच्छेदाखाळील तक्‍ता खालीलप्रमाणे आहे :- 


उदा. “a” कर्मचारी नियुक्ती 
दिनांक ०१.०७.१९९४ 


मूळ नियुक्‍ती- लिपिक टंकलेखक 


पे बँड ५२००-२०२०० व ग्रेड प 
१९०० 


शासकीय सेवेत १२ वर्ष पूर्ण 
झाल्याने पहिळा लाभ दिनांक 
०१.०७.२००६ अनुज्ञेय झाला आहे. 


दुसरा लाभ दिनांक ०१.०७.२०१८ 
रोजी अनुज्ञेय आहे. 


तीन लाभाच्या सु.से.आ.प्र.योजना 
खाली दुसरा लाभ २० (92+¢) 
वर्षानंतर अनुज्ञेय असला तरी 
दिनांक ०१.०७.२०१४ पासून 
दुसरा लाभ अनुज्ञेय होईल. 
तथापि सदर योजना दि. 
०१.०१.२०१६ पासून अंमलात 
आल्याने, सदर लाभ दि. 
०१.०१.२०१६ पासून अनुज्ञेय 
होईल व यापूर्वी दि. ०१.०७.२०१८ 
रोजी २४ वर्षाचा लाभ मंजूर केला 
असल्यास तो लाभ रद्द करून 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः वेतन -१११९ /प्र.क्र. ०३ /२०१९/सेवा- ३ 


सुधारीत दिनांकास (दि. 
०१.०१.२०१६) दुसरा लाभ मंजूर 
करण्यात यावा व फरकाची 
रक्‍कम अनुज्ञेय असल्यास देण्यात 
यावी. तिसरा लाभ दि. 
०१.०१.२०२६ रोजी अनुज्ञेय 
होईल. 


उपरोक्त नमूद तक्‍्त्याऐवजी सदर THA खालीलप्रमाणे वाचावा 


उदा. “a” कर्मचारी नियुक्ती 
दिनांक ०१.०७.१९९४ 


मूळ नियुक्‍ती- लिपिक टंकलेखक 


पे बँड ५२००-२०२०० FJ WS पे 
१९०० 


शासकीय सेवेत १२ वर्ष पूर्ण 
झाल्याने पहिला लाभ दिनांक 
०१.०७.२००६ अनुज्ञेय झाला आहे. 


दुसरा लाभ दिनांक ०१.०७.२०१८ 
रोजी अनुज्ञेय आहे. 


तीन लाभाच्या सु.से.आ.प्र.योजना 
खाली दुसरा लाभ २० (92+¢) 
वर्षानंतर अनुज्ञेय असला तरी 
दिनांक ०१.०७.२०१४ पासून 
दुसरा लाभ अनुज्ञेय होईल. 
तथापि सदर योजना दि. 
०१.०१.२०१६ पासून अंमलात 
आल्याने, सदर लाभ दि. 
०१.०१.२०१६ पासून अनुज्ञेय 
होईल व यापूर्वी दि. ०१.०७.२०१८ 
रोजी २४ वर्षाचा लाभ मंजूर केला 
असल्यास तो लाभ रद्द करून 
सुधारीत दिनांकास (दि. 
०१.०१.२०१६) दुसरा लाभ मंजूर 
करण्यात यावा व फरकाची 
रक्‍कम अनुज्ञेय असल्यास देण्यात 
यावी. तिसरा लाभ सदर 
कर्मचाऱ्यांना २४६ वर्षे या 
तत्वानुसार जो दिनांक येईल त्या 
दिनांकास पात्रतेनुसार अनुज्ञेय 
होईल. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः वेतन -१११९ /प्र.क्र. ०३ /२०१९/सेवा- ३ 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१००७१३०९४५९२०५ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


Digitally signed by PATIL PRASHANT VINAYAKRAO 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
FINANCE DEPARTMENT, postalCode=400032, 
harasht 
2.5.4.20=2b1bad66664b 1e1 1 e3bf66db1d526143e814db5f8 


505422af66a5628314537 
pseudonym=52A6F57ESOF36E268CFB25B4597BB272A28E8 


jalNumber=9524CAB2DSA858B4A01 FF72F5CAESFDDC4 


F8C964F3AFC6B6249294AD88EC870D, cn=PA 
PRASHANT VINAYAKRAO 


Date: 2022.10.07 13:13:49 +05'30' 


(प्र. वि. पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
राज्यपालांचे सचिव निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव ळेखा अधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, 


सर्व मा. मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
मा.विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद / विधान 
सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधान परिषद व 
संसद सदस्य 

मंत्रालयीन सर्व विभाग 

सर्व अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/सचिव 
मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, मा.सभापती, विधान परिषद, 
विधानमंडळ, मुंबई 

सचिव, मा.अध्यक्ष, विधान सभा, विधानमंडळ, 
मुंबई 

मंत्रालयीन सर्व विभागाच्या अधिपत्याखालील 
विभाग प्रमुख 

प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ शाखा),मुंबई. 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा),मुंबई. 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई. 


सचिव,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


प्रबंधक, ळोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्‍त 
यांचे कार्यालय,मुंबई. 

मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र, मुंबई 

आयुक्त राज्य माहिती आयोग,(सर्व) 

सचिव राज्य निवडणूक आयोग,मुंबई. 

प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
मुंबई/नागपूर/ औंरगाबाद. 

महासंचालक, यशदा, राजभवन आवार, बाणेर 

रोड, पुणे 

सर्व विभागीय आयुक्‍त. 


मुंबई/नागपूर/पुणे/औंरगाबाद. 
संचाळक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 
विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस 
रोड, नवी दिल्ली, 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 
ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, मुंबई - 
४०० ०३२. 
बहुजन समाज पार्टी, डी-१ इन्सा हटमेंट, 
आझाद मैदान, मुंबई १ 
भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, 
सी.डी.ओ.बॅरॅक नं. १, योगक्षेम समोर, वसंतराव 
भागवत चौक,नरिमन पॉईंट , मुंबई २० 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, 
३१४,राजभुवन, एस.व्ही.पटेल रोड,मुंबई ४ 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र 
कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल पॅलेस, 
वरळी, मुंबई १३ 
इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश कॉँग्रेस 
(आय) समिती, टिळक भवन, काकासाहेब 
गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई २५ 
नॅडानलिस्ट काँग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे 
हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, मुंबई ३८१ 
शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, 
मुंबई २८ 
वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः वेतन -१११९ /प्र.क्र. ०३ /२०१९/सेवा- ३ 


सर्व जिल्हाधिकारी निवड नस्ती, वित्त विभाग (सेवा-३) 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा. 
महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, 
मुंबई. 

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, 
मुंबई 

महाळेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, 
नागपूर 

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, 
नागपूर 

सिनियर रिसर्च ऑफिसर, पे-रिसर्च युनिट, 
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग), 
खोली क्र.२६१, नॉर्थ ब्लॉक, नवी दिल्ली, 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, मुंबई, 
सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, 
कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / 
अमरावती / नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


